रा.पो.से. अधिका-यांचे बदली 
आदेशा रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.११६/पोल-१अ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक : ०५ सप्टेंबर २०२४ 


संदर्भ : शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.११६/पोल-१अ, दिनांक १३/०८/२०२४ 


शासन आदेठा:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशाद्वारे, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद 
रा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद पदावरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर 
बदलीने करण्यात आलेली पदस्थापना, याद्वारे, रद्द करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे नाव | विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम,) 
(१) (२) (3) (४) 
वि . | लक्ष्मीकांत पाटील प्राचार्य, पोलीस अधीक्षक, 
पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, सायबर सुरक्षा, 
नागपूर महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२. हाशासन SRST, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न(२) 
मधील परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्रधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०५१८२१५६८९२९ असा आहे. हा 
शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDEEP ee 00८ 
GORAKHNATH : 
DHAKANE cern he CNT DNA 
(संदीप गो. ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन SST क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.११६/पोल-१अ 


अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर सुरक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संबंधित पोलीस अधिकारी (WANT यहासंचाळक;, महाराष्ट्र राज्य यांच्यागर्फत. 
निवड नस्ती, पोल-१अ. 


प्रधान महालेखापाल- (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


